नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्‍यातील 
राज्यमार्ग क्र.१० ते तांदुळवाडी गुजरखेडा 
विखरणी कातरणी रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.७२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ३ ऑगस्ट, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र./का.५/साबांप्राविना/रस्ते दर्जोन्न्त/ ता. येवला,जि. नाशिक/४२२/२०१९, 
दि.१७/०१/२०१९ 
२) सहायक अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक यांचे पत्र 
जा. क्र. साबांमंना/प्रआ/दर्जोन्नत/२०२०/२०२३, दि.२७/०४/२०२३. 


वाचा - शासन निर्णय क्रमांक : रवियो-२०१९/प्र.क्र.9२/नियोजन-२, दि.१२ जुले,२०१९ 


शुध्दीपत्रक :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांच्या संदर्भाधिन क्र. (१) 
पत्रान्वये नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्‍यातील राज्यमार्ग क्र.१० ते तांदुळवाडी गुजरखेडा 
विखरणी कातरणी ग्रामा क्र. २९, साखळी क्रमांक ०/०० ते १०/००, एकूण लांबी १०.०० कि.मी. रस्ता 
प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक १५८ म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबतचा झासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला 
आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


जुना क्रमांक :- नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्‍यातील राज्यमार्ग क्र.१० 
ते तांदुळवाडी गुजरखेडा विखरणी कातरणी ग्रामा क्र. २९, साखळी क्रमांक ०/०० ते 
१०/००, एकूण लांबी १०.०० कि.मी. रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक १५८ म्हणून 
दर्जोन्नत करण्यात आला आहे. 


च्या ऐवजी 


नवीन क्रमांक :- नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्यातील राज्यमार्ग 
क्र.१० ते तांदुळवाडी गुजरखेडा विखरणी कातरणी ग्रामा क्र. २९, साखळी क्रमांक 
०/०० ते १०/००, एकूण लांबी १०.०० कि.मी. रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक १९४ 
म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9२/नियोजन-२ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =(www.maharashtra.gov.in) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२३०८०४१२०९०९९७१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT 0010 ae 


WORKS DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3021bf955fefd7 1 ffad5dd7c97769147f19aca6383al 2fe 


d6cff4849d78e224a, 
A pseudonym=44879507A55BADCE1C62B2D52FC25354CE085D 
FF, 


seriaINumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAOE9F0D 137 
FEABOBBCB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN 
KACHARE Kachin 
Date: 2023.08.04 12:11:00 +05'30' 
(ग.सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुकत, नाशिक. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात 
यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४ जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

) 

) 


८) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


